गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.नों.क्र. ४/२००६ मधून 
उद्भवणा-या प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- एसपीपी २०१३/प्र.क्र. १००/पोल-१०, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक :- २४ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-१०१३/ए.एस.३९/डी-चौदा, 
दिनांक २९.०५.२०१३ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसपीपी २०१३/प्र.क्र. १००/पोल-१०दि.२३.०८.२०१३ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथील अनु.क्र.२ येथील शासन निर्णय क्रमांक एसपीपी- २०१३/ प्र.क्र.१००/ 
पोल-१०, दिनांक २३.०८.२०१३ या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ मधील मजकूर 
" यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक मागणी क्र. बी-१,२०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (09) जिल्हा पोलीस दल- (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा " 


या ऐवजी 

" यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखाळील आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा " असा वाचावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.१चीवा9590॥89.90९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११२४१४१५२८३४२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क lly signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
K h DN: c=IN Maharashi Home Department 
ishor Sh VAM PAO | कामाक 
2.5.4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31 183e8f9d61db36 
९6८. 
‘ialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 1 e58426881 bc36b968ffd0F45: 
h a e fa (0 2d4bd3#f527ded2, cn=Kishor Shyamrao Bhal 
D 2020.11.24 14:22:53 +05'30' 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र. १००/पोल-१०, 


२) सह पोळीस आयुक्त (गुन्हे), मुंबई. 

३) पोलीस उपायुक्त (प्रकटीकरण-१), गुन्हे शाखा, गु.अ.वि., अंधेरी (पू), मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) offer gd लेखाधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

) 

) 

) 


SGM LS ०८ 


विधि व न्याय विभाग(का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

अँड.श्री. वैभव बगाडे, बी-३०५, समजदीप को-ऑ.हौ.सो., अदुकीया रोड, एस.व्ही.रोड, 
कांदिवली (प), मुंबई-४०० ०६७. 

qo) निवड नस्ती/पोल-१०. 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


